सन २०२३-२४ मध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी तिस-या हप्त्याचा एकूण 
₹९९५.०६६६७ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८४/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० मार्च, २०२४ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१३ एप्रिल, २०२३ 
४. शासन पत्र H.RKY-0923/C.R.93/498-A, दि.३० मे, २०२३ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र१/राअसुपोअ/वाकृआ/प्र.क्र.१/प्र.मान्यता/२३/२०६१४, 
दि.२० जून, २०२३ 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.॥0.२०/२०१७-॥५७॥॥(0/-४७, दि.२१ जून, २०२३ 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२१७१९/२३,दि.३० जून, २०२३ 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६८/४-अ, दि.०५ जुले, २०२३ 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-१/अपोसु/निधी वितरण-२३-२४/प्र.क्र.०७/२२२७०/२०२३, 
दि.०५ जुले, २०२३ 
१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८४/४-अ, दि.०६ सप्टेंबर, 2023 
११. केंद्र शासनाचे पत्र H.F.NO.20-219/2099-NFSM(CA-V), दि.२६ ऑक्टोबर, २०२३ 
१२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-१/अपोसु/निधी वितरण-२३-२४/प्र.क्र.०७/३५५१३/२०२३, 
दि.०६ नोव्हेंबर, २०२३ 
१३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.०५/४-अ, दि.०५ जानेवारी, २०२४ 
१४. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८ डिसेंबर, 2023 
१५. केंद्र शासनाचे पत्र W.F.NO.20-29/2099-NFSM(CA-V), दि.११ मार्च, २०२४ 
१६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-१/अपोसु/निधी वितरण-२३-२४/प्र.क्र.०७/र-५८/२०२४, 
दि.१२ मार्च, २०२४ 
१३.सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो), 
दि.०४ जानेवारी, २०२४ 
प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता एकूण रु.३३७३०.५९१ (सन 
२०२२-२३च्या प्रलंबित दायित्वासह) वार्षिक कृति आराखड्यास राज्य स्तरीय समितीने वार्षिक कृति आराखड्यास 
संदर्भाकिंत दि. ३० मे, २०२३ च्या शासन पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. सदर कृती आराखडयास संदर्भाकिंत दि.०५ 
जुले, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 


one ७ -€ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८४/४ओ 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाने दि.२१ जून, 
२०२३ च्या पत्रान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा एकूण रु.५९७.०३००० लाख एवढा निधी केला असून 
दि.०६/०९/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण रु.९९५.०५००० लाख निधी वितरीत केला 
आहे. तसेच सदर योजनेतंर्गत दुस-या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाने दि.२६/१०/२०२३ च्या पत्रान्वये सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा एकूण रु.५९७.०४००० लाख एवढा निधी केला असून दि.०५/०१/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये 
केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण रु.९९५.०६६६७ लाख निधी वितरीत केला आहे. 

सन २०२३-२४ करिता केंद्र शासनाने सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता तिस-या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹ ४५८३.९८००० लाख निधी संदर्भाकिंत 
दि.११ मार्च, २०२४ रोजी पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भाकिंत दि.१२ मार्च, 
२०२४ च्या पत्रान्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ ५९७.०४००० लाख व राज्य हिस्याचा ₹ ३९८.०२६६७ लाख असा 
एकूण ₹ ९९५.०६६६७ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 
शासन निर्णयः 

१. सन २०२३-२४ करीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 

केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹ ९९५.०६६६७ लाख (रुपये नऊ कोटी पंच्च्याण्णव लाख सहा हजार 

सहाशे सदुसष्ट फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण 

प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत 


निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 
(रु.लाख) 

अ. पिके अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
me oa FRA (§0%) राज्य हिस्सा (४०%) डक वतत क 
ps | भात १५.४०००० १०.२६६६७ २५.६६६६७ 
२ ग्हू ४.११००० २.७४००० ६.८५००० 
3 कडधान्य २७८..७०००० १८५.८०००० ४६४.५०००० 
8 ग॥॥-कडधान्य २७.४६००० १८.३०६६७ ४५.७६६६७ 
& भरडधान्य 99.44000 (9.90000 १९.२५००० 
६ पौष्टिक तृणधान्य २५९.८२००० १७३.२१३३३ 833.03333 

एकूण ५९७.०४००० ३९८.०२६६७ ९९५.०६६६७ 


२. अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा 
₹५९७.०४००० लाख (पाच कोटी GRIN लाख चार हजार फक्त) निधी व राज्य हिस्स्याचा 
₹३९८.०२६६७ लाख (तीन कोटी अठठयाण्णव लाख दोन हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) फक्त निधी खालील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८४/४ओ 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिषं 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | (०० (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती उपयोजना | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती उपयोजना 
(२४०१ 8१०५), (२४०१ 8११४, 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


३. सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


४. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 
व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनासाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता योजना SNA मार्क 
करण्यात आली आहे. 

५. शासन निर्णयान्वये अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 
₹९९५.०६६६७ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PEMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत 
करावा. 

६. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.०८ डिसेंबर,२०२३ आणि सामाजिक न्याय विभागाचे 
शासन परिपत्रक दि.१२ मार्च २०२४ च्या नुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२०१७३९०६१४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 
(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८४/४ओ 


३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


